सन २०१६-१७ करिता ताडी अनुज्ञप्त्या 
लिलाव-नि-निविदा पध्दतीद्वारे वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २ डिसेंबर, २०१६. 


संदर्भ :- १)शासन निर्णय क्रमांक : टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३, दि.२८ ऑक्टोबर, २०१६. 
२) आयुक्त, राउशु, मुंबई यांचे क्र.टीओडी-१८१४/ताडी-२०१६-१७/१६५२/अकरा, 
दि.१० नोव्हेंबर, २०१६. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


महाराष्ट्र ताडी दुकाने (लिलाव-नि-निविदा पध्दतीद्वारे अनुज्ञप्ती देणे) आदेश, २००१ नुसार 
संदर्भाधीन क्रं. १ च्या शासन निर्णयान्वये, ताडी वर्ष २०१६-१७ करिता ताडी दुकाने लिलाव व निविदा 
पध्दतीने वितरीत करण्याच्या विहित पध्दतीनुसार अटींच्या अधीन राहून टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांचे वितरण 
बोलीधारकांना करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. संदर्भाधिन क्रं १ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या अटीमधील अट क्र.१ मध्ये संदर्भाधीन क्रं. २ 
नुसार आयुक्‍त,राज्य उत्पादन यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे “तसेच ,ज्या जिल्हयात सर्व तालुक्यामध्ये 
किमान १००० परिपक्व झाडे आहेत ,त्या जिल्हयातील कायम रहिवाशी असलेला बोलीधारक (व्यक्‍ती आणि 
नोंदणीकृत सहकारी व भागीदारी संस्था) त्याच जिल्हयातील कोणत्याही तालुक्‍याच्या ताडी दुकानासाठी 
लिलावात भाग घेवू शकेल” हा मजकुर अंतर्भूत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१२०२१८२३१५१०२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Suresh D Naik 


. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
S (1 re S h D N a | k ou=Section Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Suresh D Naik 
Date: 2016.12.03 12:27:08 +05'30' 


(सु. द. नाईक) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.मंत्री RS) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.राज्यमंत्री (राउश्यु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३ 


४. अपर मुख्य सचिव (RS) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२३, 

६. सर्व विभागीय आयुक्त, 

७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

८. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

९. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


